RNI No.MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० [ पृष्ठे ३२,किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक मॅट-४ ९ १५/ प्र.क्र .४२/ का .१४. - महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , मुंबई येथे खालील अधिवक्त्यांची सादरकर्ता अधिकारी 
( बी पॅनल ) पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २३ जून २०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस दिनांक २३ 
जून २०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे 


. 


•. 


अ.क्र . 


नाव 


(१ ) 


१ 


२ 


३ 


( २ ) 
अॅड. भिसे कालीदास बाबुराव 
अॅड. राजपुरोहित नरेंद्रकुमार लक्ष्मणसिंग 
अॅड . चौगुले अशोक जिन्नपा 
अॅड . गोहाड निलिमा गोपाल 
अॅड . सुर्यवंशी सविता तायप्पा 
अॅड . कोलोगी अर्चना बसवराज 
अॅड . गायकवाड क्रांती सचिन 


४ 


५ 


६ 


७ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी क्रमांक : २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८ , २२६७ ०२४८ , २२१० २२२२ 

फॅक्स नं . : ०२२-२२६७३९ १५ 
ई-मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https // mahampsc . mahaonline.gov.in 


अधिसूचना क्रमांक पी -१(१)/ ( ऑक्टोबर, २०१५ )/ एक 
खालील विभागीय परीक्षा त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल : 


विभागीय परीक्षा 


कालावधी 


.. 


. 


उद्योग संचालनालयातील उद्योग उप संचालक व 

३ व ४ ऑगस्ट २०१८ 
उद्योग अधिकाऱ्यांकरिता विभागीय परीक्षा . 
परीक्षा केंद्र - वस्तू व सेवाकर भवन , मलोआ परीक्षा दालन, ९वा मजला, खोली क्र . ९०६ , माझगांव , मुंबई-१० . 

उपरोक्त विभागीय परीक्षा दिनांक ३ व ४ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत घेण्यात येणार असून सदर परीक्षेस संबंधित विभागप्रमुखांकडून 
प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे . यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक 
खालील विभागप्रमुखांना पाठविण्यात येईल : 
विभागीय परीक्षा 

विभागप्रमुख 
उद्योग संचालनालयातील उद्योग उप संचालक व 

संचालक , उद्योग संचालनालय , नवीन प्रशासन 
उद्योग अधिकाऱ्यांकरिता विभागीय परीक्षा . 

भवन , मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ . 
टिपा.- ( १ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे , त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात 
येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी 
उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र , 
पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी — किमान एक ओळखपत्र मूळ प्रतीत व त्याची एक छायांकित 
प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( २) विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी 
आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट 
फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे 
पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार 
केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

( ३ ) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमुल्यांकन केले जात नाही. 


. 


सु . सं . केसरकर, 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , 


बँक ऑफ इंडिया इमारत , 
३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग , 
हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१, 
दिनांक २९ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


३ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम ( वेळापत्रक ) 

( ऑक्टोबर , २०१५ ) 

क्रमांक पी -१( १) / एक 
परीक्षा केंद्र - वस्तू व सेवाकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन, ९ वा मजला, खोली क्र . ९०६, माझगांव , मुंबई ४०० ०१० . 
वार आणि दिनांक वेळ 

पेपर क्रमांक व विषय 
शुक्रवार 

सकाळी १०-०० ते १-०० ( १ ) पेपर क्र . १ - महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व वित्तीय 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ 

नियम , इत्यादी ( पुस्तकांसह ). 
दुपारी २-३० ते ५-३० ( २ ) पेपर क्र . २ - संचालनालयाच्या कार्याशी संबंधित नियम , 

शासन निर्णय, आदेश, इत्यादी आणि राज्य व सर्वसाधारण 

लेखे ( पुस्तकांशिवाय). 
शनिवार 

सकाळी १०-०० ते १-०० ( १) पेपर क्र . ३ - संचालनालयाची नियामक व प्रचालनात्मक 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ 

कामे ( पुस्तकांशिवाय ). 
दुपारी २-३० ते ५-३० ( २ ) पेपर क्र . ४ - सर्वसाधारण माहिती, धोरणे , राज्य व केंद्र 

शासनाची अंगीकृत महामंडळे , एजन्सी व संस्था , इत्यादी 
( पुस्तकांशिवाय ) . 


. 


~ 


" 


सूचना.—( १) एखाद्या विषयात/विषयसमुहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभागप्रमुखांनी अशा उमेदवारास 
संबंधित विषयासाठी/ विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास / विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द 
ठरविण्यात येईल . 

( २ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे , त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना 
सूचनांची प्रत देण्यात येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही . 
तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification ) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड , निवडणूक 
आयोगाचे ओळखपत्र , पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी “ किमान एक ओळखपत्र व त्याची 
एक छायांकित प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( ३ ) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. 

( ४ ) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत. अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन 
प्रकाशित अधिकृत पुस्तके ( स्वतःची ) ( यथास्थिती केवळ बेअर अॅक्ट्स आणि /किंवा रुल्स ) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही 
प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके, मार्गदर्शिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू 
परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे 
समजण्यात येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार 
नाहीत . 

( ५ ) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे . परंतु 
उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल , त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपर्यंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत. परीक्षेच्या 
प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील . 

( ६ ) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना ( अ , ब , क , ड किंवा १, २ , ३, ४ ) सलगरित्या सोडवावेत . प्रश्नाचा एक भाग 
एका पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल 
व अशा प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


. 


( ७ ) ( अ ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास , त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव , 
( परीक्षा-२ ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वतःच्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या 
आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक / समवेक्षक 
यांच्याकडे विचारणा किंवा चर्चा करू नये . 

( ब ) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी 
न करता तो विभाग प्रमुखांमार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी . 

( ८ ) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी 
निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग 
प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० 
प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत , याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या 
आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा 
आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

( ९ ) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमुल्यांकन केले जात नाही. 

( १०) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसऱ्या 
उमेदवारांकडून नियमबाह्य मदत घेण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला नियमबाह्य मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार 
आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग 
कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल. 

( ११ ) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वतःजवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस 


पात्र ठरेल. 


( १२) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचेपालन न करणारा 
उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे , गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे , इत्यादी शिक्षा देण्यास 
पात्र ठरेल. शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील . 


मुंबई, 
दिनांक २ ९ मार्च २०१८ . 


सु . सं . केसरकर, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५९ ००, फॅक्स : २२८८ ०५२४. 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२, फॅक्स : २२६७ ३९ १५ . 
स्वसुख निरभिलाया 
विद्यते लोकहतो ई -मेल : sec_mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


विधी अधिकारी , गट - अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय. 

धारिका क्रमांक : १९ ३( १)( ५ )/ ११ ९ १५/पंधरा - अ 

जाहिरात क्रमांक : ३१/२०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या . 
आस्थापनेवरील विधी अधिकारी, गट- अ , (Law Officer , Group- A . Directorate of Industrial Safety & Health) 
या पदाच्या एका जागेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार 

अर्ज करु शकतात . 
२. उपलब्ध पदसंख्या :-१ 

अ.ज. वि.जा. भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र.इ.मा.व. एकूण खुला एकूण पदे 
( अ) ( ब ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 


जात प्रवर्ग 


अ.जा. 


१ 


१ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


१ 


. 


सर्वसाधारण 
अ) महिला (३० % ) 
ब) खेळाडू ( ५ % ) 
क विकलांग ( ३ % ) 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शा.प्र.क्र.न्यायान २०११/ प्र.क्र .१२९/ सुधार -३, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०११ च्या अनुषंगाने 

( १) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी ( Blindness or Low Vision ) २) श्रवण शक्तीतील दोष ( Hearing impairment) , ३) चलनवलन विषयक 
विकलांगता किंवा मेंदुचा अधोगवायु (Locomotor Disability or Cerebral Palsy) प्रवर्गाचेविकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज 

करण्यास पात्र आहेत. तथापि विकलांगासाठी पद आरक्षित नाही. 
३. वेतनश्रेणी : पे बॅण्ड रु.१५६००-३९१००/-, ग्रेड पे ५४००/- अधिक इतर भत्ते - 
४. पात्रता- उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 

४.१ वय- दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सर्व उमेदवारांकरिता ३८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे , 
४.२ शासन आदेशानुसार विकलांग व माजी सैनिक इत्यादीसाठी वयोमर्यादा नियमानुसार शिथिलक्षम राहील. 
४.३ शैक्षणिक अर्हता - Candidate must possess - 

A Degree in Law ofa recognised University , or have passed the examination for pleaders held by theHigh Court, or 
have passed the Advocates Examination conducted by the Bar council or have been admitted to the bar of England , 

Northern Ireland or Scotland , AND THEREAFTER 
४.४ अनुभव - have experience of at least Five years in the conduct of cases in criminal courts , preferably in the city of 

Mumbai. 
8. The selected candidates will be required to pass an examinition in Hindi and Marathi,according to the prescribed rules. 
४.६ परिविक्षाधीन कालावधी २ वर्ष राहील. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


त 


प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता. अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून, किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार 
मुलाखतीस बोलाविण्याकरिता पात्र असणार नाही . जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि 
अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने 
जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुपव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव यांच्या आधारे किंवा अन्य योग्य निकष 
निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित 
झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परिक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक 
अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा , शुल्क,निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in 
या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया 

अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 
६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल , 
७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा- या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध 

आहे. 
८.शुल्क : 

८.१ अमागास उमेदवारांकरिता - रु.५२४ /-२) मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता रु. ३२४/ 

८.२ मागासवर्गीय उमेदवार वयोमर्यादेत बसत असल्यासच या पदाकरिता अर्ज करू शकतील . 
९ . अर्ज करण्याची पध्दत 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 
९ .२ पात्र उमेदवारांना वेब- वेस्ड ( Web- based ) ऑन लाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे दिनांक २९ जून , 

२०१८ ते दिनांक १९ जुलै , २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 
९.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in 

या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
९.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
९ .५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाच्दारे ( रा नेटबँकिंग (३) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र/ सीएससी (नागरीक सेवा केंद्र ) 
९.६ www.mahaonline.gov.in a https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 

उपलब्ध आहे. 
९.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा : 
(१) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
( २) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल . 

ज्या पदासमोर · Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी Pay Now अशीलिंक उपलब्ध असेल . 
( ३) "Pay Now" या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. (१) ऑनलाईन पेमेंट ( २) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील . 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 

भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत , बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा 

शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशीबँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा 

शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
१०. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश 

प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या 
वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


११. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
१२. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना,मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर मूळ 

प्रमाणपत्रे मुलाखतीचे वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१३. चाळणी परिक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रीतरित्या विचारात घेवून तर चाळणी परिक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीचे 

गुणांआधारे उमेदवाराचीशिफारस करण्यात येईल. 
१४. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 

प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१५. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत 

घेण्याची कार्यवाही दिनांक १९ जुलै, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
१६. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २० जुलै , २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 

भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही. 


मुंबई, 
दिनांक २९ जून २०१८ . 


राजन बा . खोत , 
सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


. 


. 


. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचाले.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६. 

( २) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील आदेश दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ . 
( ३) सह सचिव तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील 

पत्र क्रमांक याचिका-२०११ / प्र.क्र .३८२/ १५ - स , दिनांक १८ एप्रिल २०११. 
( ४ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ५ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वीरशैव को - ऑप . बँक लि ., कोल्हापूर यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक १६ एप्रिल 
२०१८ व संचालक मंडळ सभा दिनांक १२ जानेवारी २०१८ मधील ठराव क्रमांक ४ (१३ ) 

आदेश 
क्रमांक ४ स.आ./ कायदा / क.१५६/ श्री वीरशैव बँक कोल्हापूर / २०१८ / ३८५.- मी , डॉ . आनंद जोगदंड, सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये श्री वीरशैव को - ऑप. बँक लि . कोल्हापूर ( मल्टीस्टेट बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार 
वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . ए. व्ही . स्वामी 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
२ श्री . एस. जी . खोपकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
श्री . एच . 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी सांगली व पुणे जिल्ह्यापुरते मर्यादित 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार श्री वीरशैव को - ऑप. बँक लि . कोल्हापूर ( मल्टीस्टेट बँक) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत 
रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता 
येणार नाही. 


: 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


३ 


डी . हरगुडे 


( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईम ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ /८७० दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी उक्त 
बँकेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार उचित कार्यवाही करावी. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात 
अ-३ , अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


९ 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या 
कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना अ-१ , अ -२ , अ-३ , अ-४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

( ८ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

(९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री वीरशैव को - ऑप. बँक लि . 
( मल्टीस्टेट ), कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१४ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत. 

( १५ ) वसुली अधिकारी यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मे २०१८ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४ / 

१५६( २) , दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल -१६०५/ प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अभयलक्ष्मी को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., यांचे दिनांक २ मे २०१८ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / अभयलक्ष्मी को / २०१८ / ११८८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये अभयलक्ष्मी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . कृष्णा शिवराम खंडागळे 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, पुणे 
श्री . हिंदुराव शंकरराव पेडणेकर व्यवस्थापक , मुलुंड शाखा वसुली अधिकारी 

ठाणे, नवी मुंबई 
श्री . अजित वामन निकम कर्ज वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा , रायगड . 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


३ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० ११ 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ अभयलक्ष्मी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने 

वसूल 

करावयाची रक्कम याशिवाय कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


इतर 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


- 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


. 


अ.क्र . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्र . एडीएम / १८४ / १५६ ( २), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश. 
(६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंडाळा सन्मित्र को - ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक २१ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५/ का.क.१५६/ खंडाळा सन्मित्र को / २०१८ / ११८ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये खंडाळा सन्मित्र को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . संदिप गुलाबराव ढमाळ 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई 
सौ . सुनिता अनिल पवार शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे, पुणे व सातारा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये 

नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of 

process ) 

थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० १३ 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ खंडाळा सन्मित्र को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्र . एडीएम /१८४ / १५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 

( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले.- ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ / पतसंस्था/ का.क.१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ / सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देवांग सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १२ मार्च २०१८ चे पत्र 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क.१५६/ देवांग सह पत / २०१८ / ११ ९०. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये देवांग सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सचिन गोविंद तोडकर 

कर्मचारी वसुली अधिकारी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे 

रायगड , पुणे , सातारा . 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) 

थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 


राहून या 


- 


अ.क्र . 


१ 


- 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० १५ 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रीट याचिका क्र .१ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ खंडाळा सन्मित्र को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघंन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेला हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


पुणे , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचले .. ( १) अध्यक्ष, कानसा खोरे को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांचेकडील दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्र 

( २ ) कानसा खोरे को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई , विशेष सर्वसाधारण सभा, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ , 

ठराव क्र . २ . 
( ३) दि यंग इंडिया को.ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांचेकडील संचालक मंडळ सभा दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ 

चा ठराव क्र . ६ . 
( ४) कानसा खोरे को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांनी दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रात दिनांक ५ एप्रिल २०१८ 

विलिनीकरणाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१, नियम १६ अन्वये नमुना “ ग ” मध्ये दिलेली नोटीस . 
( ५ ) दि यंग इंडिया को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, यांनी दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रात दिनांक ५ एप्रिल 

२०१८ विलिनीकरणाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१, नियम १६ अन्वये नमुना “ ग ” मध्ये दिलेली 

नोटीस . 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ व १८ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १६ व १७. 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / कानसा खोरे/ दि यंग इंडिया को / विलिनीकरण / १८ / १२०९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १७ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . 
एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे दि यंग इंडिया को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई , 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू ए/ आर एस आर / १६ ९ ८ / २००२-०३ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता कानसा खोरे को - ऑप क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई, नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / डब्ल्यू डी / आर.एस.आर / ४०२-१९८६-८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे . 

उक्त आदेशामुळे दि यंग इंडिया को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेचे कानसा खोरे को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 
संस्था, शहर -१ , मुंबई या कार्यालयाच्या पातळीवर दि यंग इंडिया को.ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलिनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत 
किंवा यथास्थिती रूपांतरित किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहित होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल. 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १५ मे २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


. 


पुणे , 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


जा.क्र.ना.पत./ स.आ.५ / विलिनीकरण / १८ / १२० ९ /दिनांक १५ मे २०१८ 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती. 

(१ ) दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० १७ 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 
शेअर्स ( भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक 
आहे. दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम कानसा खोरे को - आपॅ . क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 

( ३) विलिनीकरणानंतर दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे देय राहतील . तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या 
असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र दि 
यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा 
संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या 
ठेवींवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत 

( ४ ) विलिनीकरणानंतर दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती , मुदत ठेवी, 
चालू खाती , मासिक ठेवी व इतर ठेवींची खाती कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात 
उघडण्यात येतील . 

( ५ ) दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी कानसा 
खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील. दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडून 
कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , 
वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील. 

( ६ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक 
व इतर येणी ही कानसा खोरे को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा 
अधिकार कानसा खोरे को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील . 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे , 
बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 

( ८ ) विलिनीकरणानंतर दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेऐवजी कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे सर्व 
संचालक , कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

(९ ) दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर कानसा खोरे को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक 
१ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

( १० ) विलिनीकरणापूर्वी दि यंग इंडिया को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास 
कानसा खोरे को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही. 

(११ ) दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व कानसा खोरे को 
ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२ ) विलिनीकरणानंतर दि यंग इंडीया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात 
कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेस पतसंस्थेस कानसा खोरे को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रात मुंबई येथे शाखा सुरू करण्यास तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकीय निर्देशानुसार विलिनीकरणाच्या बदल्यात प्राप्त 
होणारी प्रोत्साहनपर एक जादा शाखा पिंपरी, पुणे येथे शाखा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 

(१३) दि यंग इंडिया को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज 
कानसा खोरे को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे . 


. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


. 


. 


~ 


. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१) अध्यक्ष, श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचेकडील दिनांक २० मार्च २०१८ चे पत्र. 

( २ ) श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक २६ जानेवारी २०१८ 

ठराव क्र . ६ . 
( ३ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई यांचेकडील संचालक मंडळ सभा दिनांक २६ नोव्हेंबर 

२०१७ चा ठराव क्र . ५ . 
( ४ ) श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, यांनी दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रात दिनांक ५ एप्रिल २०१८ 

विलिनीकरणाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १६ अन्वये नमुना “ ग ” मध्ये दिलेली नोटीस. 
( ५ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई , यांनी दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रात दिनांक ५ एप्रिल 

२०१८ विलिनीकरणाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १६ अन्वये नमुना “ ग ” मध्ये दिलेली 

नोटीस. 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ व १८ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १६ व १७ . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५/ श्री कुसाईमाता सह.पत. / श्री सदगुरू सह . पत ./ विलिनिकरण / १८ /१२१०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य , पुणे, श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था मर्या., 
नवी मुंबई, नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डीडीआर २/सीआर / ११५ / २००३-०४ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था 
मर्या., मुंबई, नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम./ डब्ल्यू एस. / आर.एस.आर. / ८३१५-१९९ ५ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे . 

उक्त आदेशामुळे श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई, या संस्थेचे श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, या 
संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर श्री कुसाईमाता 
सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई, या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी , विलिनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत 
किंवा यथास्थिती रुपांतरित किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल. 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही. न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १५ मे २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


. 


पुणे, 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्रमांक ना.पत / स.आ.५ /विलिनिकरण / १८ / १२१० , दिनांक १५ मे २०१८ . 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती. 

( १ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई, या संस्थेचे श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेत 
विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल. 


~ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० १९ 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासुन श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक 
आहे . श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., 
मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल. 
( ३ ) विलिनीकरणानंतर श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमुद 

केल्याप्रमाणे 
देय राहतील . तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा 
ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र श्री कुसाईमाता सहकारी 
पतसंस्था , मुंबई, या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून 
ठेवल्या जातील. तसेच श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या 
ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) विलिनीकरणानंतर श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था , मुंबई, या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी , चालू खाती, 
मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील. 

( ५ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई , या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी 
श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेची राहील . श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या 
दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद 
दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील. 

( ६ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेची बँकामधील शिल्लक , रोख शिल्लक व 
इतर येणी ही श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार 
श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेकडे राहील. 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई , या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे , 
कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील. 

( ८ ) विलिनीकरणानंतर श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थे ऐवजी श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या 
नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील . याबाबत श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी, अल्पबचत 
प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

( ९ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था मर्या., 
मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक १ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून 
झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

( १०) विलिनीकरणापूर्वी श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेत काही दोष , अफरातफर असल्यास त्यास श्री सदगुरू 
सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

( ११) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व श्री सदगुरू सहकारी पतसंस्था 
मर्या., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२ ) विलिनीकरणानंतर श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था , मुंबई, या संस्थेच्या विलीनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात श्री सदगुरू 
सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेस पतसंस्थेस श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था , मुंबई , या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात शेगडेवाडी, 
ता . शिराळा, जि . सांगली येथे शाखा सुरू करण्यास तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकीय निर्देशानुसार विलिनीकरणाच्या बदल्यात 
प्राप्त होणारी प्रोत्साहनपर एक जादा शाखा कोपरखैरने नवी मुंबई येथे शाखा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 

( १३ ) श्री कुसाईमाता सहकारी पतसंस्था, मुंबई, या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज श्री सदगुरू सहकारी 
पतसंस्था मर्या., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 


. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


वाचावे. 


राहून या आदेशाच्या 


:: 


अ.क्र . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
(१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४ / 

१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ /ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी-४ /पतसंस्था/ का.क .१५६/ १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) सरव्यवस्थापक , अफेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्यादित नागपूर यांचे दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / अफेक्स कॉटन ग्रोअर्स पतसंस्था/ २०१८ / १२१४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये अफेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . कृष्णा पी. गावडे 

वसुली अधिकारी 
श्री . विजय गो . पराते 

वसुली अधिकारी 

नागपूर 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) 

थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१ 


सरव्यवस्थापक 


यवतमाळ 


२ 


व्यवस्थापक 


वर्धा, 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० २१ 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ अफेक्स कॉटन ग्रोअर्स सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे . 


एल . खंडागळे , 


डॉ . पी . 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ . 

( २) महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ /ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.८-सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७ / 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि सह्याद्रि सहकारी बँक लि . मुंबई यांचे दिनांक १० एप्रिल २०१८ 
व ४ मे २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना.बँक /१- स.आ ./ का.क .१५६/ सह्याद्रि सहकारी बँक / वि.व.अ./ १८/ १०२६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि सह्याद्री सहकारी बँक लि . मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . एस . डी . नागरे 

ज्युनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी 

मुंबई उपनगरे 
२ श्री . एम . 

सिनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी 

ठाणे 
३ श्री . एम . बी . खोपडे 

ज्युनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी 

नाशिक 
श्री . एन . एस . मुळीक 

अॅक्टींग मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 
५ श्री . एस . एस . मांढरे 

ज्युनिअर मॅनेजर वसुली अधिकारी 

पुणे 
६ श्री . डी . बी . पवार 

वसुली अधिकारी 

सांगली 
श्री . आर . जे . वर्षे 

वसुली अधिकारी 
अटी.- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ -३ , 
अ-४ , व ब नुसार कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था मुंबई यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


जी . हुले 


सातारा 


सब अकौंटंट 
सब अकौंटंट 


७ 


रायगड 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० २३ 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि सह्याद्री सहकारी लि . मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

१०. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

११. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

१२. या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परीपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक १५ मे २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते 

बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 
संकीर्ण अधिसूचना 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No. P and E /886 /2017. - In the interest of Office Administration , the following posting of the Officers 
working on the Original Side Registry are hereby made , with immediate effect , until further orders 

(1) 
Mrs. S. A. Pagedar, Second AssistantMaster, High Court, Original Side , Bombay is transferred and 
posted to work as First Assistant to Official Assignee , High Court, Bombay vice Ms.M.P. Kunte . 

( II) 
Shri A. J. Kesarkar, Third Assistant Master, High Court, Original Side , Bombay is transferred and 
posted to work as Second AssistantMaster, High Court, Bombay vice Mrs. S. A. Pagedar. 

(111) 
Ms. M.P. Kunte , First Assistant to Official Assignee , High Court, Original Side , Bombay is transferred 
and posted to work as Third AssistantMaster, High Court, Bombay vice Shri A. J. Kesarkar. 


u 


Bombay , 
dated 11th December 2017 . 


Registrar General, 
High Court , Bombay. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1517 /2017–6267 . — Shri. Arvind M. Bhandarwar, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate 
Side , Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 16th November 2017 to 18th November 2017 with 
permission to leave Headquarters from 15th November 2017 (A.O.H.) to 20th November 2017 (B.O.H.). 

Certified that Shri. A. M. Bhandarwar, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 20th November 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB -1516 /2017–6257 . — Shri. Gulshan R. Kolte, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate 
Side, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 9th November 2017 to 10th November 2017 with permission 
to leave Headquarters from 8th November 2017 (A.O.H.) to 13th November 2017 ( B.O.H.). 

Certified that Shri. G. R. Kolte , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court , Appellate 
Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 20th November 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
(Finance and Budget) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० २५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No.PLB -1507 / 2012–6262 — Smt.Meenakshi N.Mandlekar, Private Secretary , High Court, Appellate 
Side , Bombay, who retired on superannuation w.e.f. 31st October 2017 ( A.O.H.) is granted cash payment 
in lieu of unutilised Earned Leave of 81 days and Half Pay Leave for 01 day ( subject to the conditions laid 
down in the Government Resolution , Finance Department No.LVE - 2493/ 57 - der - 9, dated 7th May 1994 ) at 
her credit on the date of retirement admissible under Rule 68 of the Maharashtra Civil Services (Leave ) 
Rules , 1981 and the Maharashtra Civil Services (Leave ) (Amendment) Rules , 2016 . 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice 


Bombay 
dated 16th November 2017 . 


M.W. CHANDWANI, 

Registrar 
(Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1512/ 2015–6245 


Smt. S. R. Desai, Offg . AssistantRegistrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is granted Earned 
Leave for 5 days from 23rd October 2017 to 27th October 2017. 

Certified that Smt. S. R. Desai, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court , 
Appellate Side, Bombay ,had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1514 / 2017 


Smt. S. V. Deshpande , Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is granted 
Earned Leave for 9 days from 5th October 2017 to 13th October 2017 . 

Certified that Smt. S. V. Deshpande, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court, Appellate Side , Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB - 1506 / 2016 


Shri R.M.Kambli, Offg. Assistant Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is granted Earned 
Leave for 3 days from 6th November 2017 to 8th November 2017 . 

Certified that Shri R.M.Kambli, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, 
Appellate Side, Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1508 / 2014 


Shri. S. V. Kolhapure , Offg . Assistant Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted 
Commuted Leave for 3 days from 23rd October 2017 to 25th October 2017 . 

Certified that Shri. S. V. Kolhapure , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court, Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1517 / 2015 


Shri R. P. Mantri, Offg. Assistant Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted i) Commuted 
Leave for 5 days from 28th August 2017 to 1st September 2017 , ii) Earned Leave for 2 days from 23rd 
October 2017 to 24th October 2017 and iii) Earned Leave for 2 days from 26th October 2017 to 27th 
October 2017 . 

Certified that Shri R. P.Mantri, would have continued to officiate as Assistant Registrar,High Court , 
Appellate Side, Bombay ,had he not proceeded on leave during the above period . 


HTT TC (7.3.fq . ) - > 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


No. PLB - 1507 / 2016 


Shri D. S. More, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is granted 
Earned Leave for 4 days from 25th September 2017 to 28th September 2017 . 

Certified that Shri D. S. More ,would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1513 / 2014 
Smt. N. S.Naik , Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted Earned 
Leave for 05 days from 23rd October 2017 to 27th October 2017 . 

Certified that Smt. N. S. Naik, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, 
Appellate Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 22nd November 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1512 / 2016-6251 


Smt. J. J. Rath , Officiating . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side , Bombay , is granted 
extension of Earned Leave for 2 days from 2nd November 2017 to 3rd November 2017 . 

Certified that Smt. J. J. Rath , would have continued to officiate as AssistantRegistrar, High Court , 
Appellate Side, Bombay , had shenotproceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 22nd November 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1508 / 2017–6649 


Shri. M. W. Chandwani, Registrar, (Finance and Budget) High Court, Appellate Side , Bombay, is 
granted Earned Leave for 2 days from 23rd November 2017 to 24th November 2017 with permission to 
leave headquarters from 22nd November 2017 (A.O.H.) to 27th November 2017 (B.O.H.). 


Bombay , 
dated 5th December 2017 . 


M.W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1518 / 2016 


Shri. M. S. Gupta , Registrar, ( Inspection - II) High Court, Appellate Side , Bombay , is granted Earned 
Leave for 3 days from 29th June 2017 to 1st July 2017 with permission to leave headquarters from 28th 
June 2017 ( A.O.H.) to 3rd July 2017 ( B.O.H.). 


Bombay , 
dated 1st July 2017 . 


A. M. KURHEKAR , 

I/C Registrar 
( Finance and Budget). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० २७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB -1511/ 2005–6410 


Shri K. T. Bobade, Offg. Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned 
Leave for 9 days from 8th November 2017 to 16th November 2017 . 

Certified that Shri K. T. Bobade, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court , 
Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB - 1535 / 2010 


Smt. S. S. Naik , Offg . Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted Earned 
Leave for 5 days from 23rd October 2017 to 27th October 2017 . 

Certified that Smt. S.S. Naik , would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1522 / 1997 


Smt. Uma Narayan , Offg . Deputy Registrar, High Court , Appellate Side, Bombay, is granted i) Earned 
Leave for 3 days from 8th November 2017 to 10th November 2017 and ii) Earned Leave for 3 days from 
22nd November 2017 to 24th November 2017 with permission to leave Headquarters . 

Certified that Smt. UmaNarayan ,would have continued to officiate as Chief Librarian , High Court, 
Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay, 
dated 28th November 2017 . 


M. W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1513 / 2016–4767 


Shri M.S. Sharma, Registrar (Admn.), High Court of Judicature at Bombay Nagpur Bench , Nagpur, is 
granted Earned Leave for 2 days from 28th August 2017 to 29th August 2017 with permission to leave 
headquarters from 24th August 2017 (A.O.H.) till 31st August 2017 (B.O.H.). 


II 


Additional charge of the post of Registrar (Admn.) Shri M. S. Sharma, was kept with Shri V. K. 
Yawalkar, Registrar ( Judl.), High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench , Nagpur in addition to his 
own duties , during the above period . 


Bombay, 
dated 13th September 2017 . 


M.W. CHANDWANI, 

Registrar 
( Finance and Budget). 


ATT VC ( H.3.a .) - 837 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मे २०१८ 

अधिसूचना 


क्रमांक पीइएन. १०१८ / प्र.क्र.९ ५ / राउशु- १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १ ९ ८२, नियम १०(१ ) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक, गट -ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून ( मध्यान्हनंतर ) नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम व नियुक्तीचेठिकाण 


जन्मदिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


OM 


श्री . जी . 


एम . 


मराठे 


३० एप्रिल २०१८ 


निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क , मे . सोमय्या ऑरगॅनो ११ एप्रिल १९ ६० 
केमिकल्स, जि . अहमदनगर . 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंग /विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी चव्हाण , 


कार्यासन अधिकारी. 


~ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते . रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक निवनि .२०१७/ प्र.क्र . ४१९ / सेवा-३. - डॉ . किरण हरीश श्रीवत्री, वैद्यकीय अधिकारी, प्रादेशिक मनोरूग्णालय , जि . ठाणे ( वेतन बँड 
रु . १५६००-३९ १०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० ) ह्या दिनांक ३० जून २०१७ ( म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व . मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० २ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ), ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू 

चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि.२०१८ /( प्र.क्र . ८१/१८ )/ आ ( सअश्रेणी २).- श्री . महेंद्र रामभाऊ उरकुडे, सहायक अभियंता ( स्थापत्य ) श्रेणी २ , गुण 

नियंत्रण 
विभाग , नागपूर हे दिनांक ७ एप्रिल २०१८ ( म.पू. ) रोजी स्वेच्छासेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद पगार , 


शासनाचे अवर सचिव . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . १४१८ / प्र.क्र .१२५ / फ - ७.- श्री. ए. डी . भोसले ( भावसे १९९९ ), मुख्य वनसंरक्षक व संचालक , कुंडल विकास, प्रशासन 
व व्यवस्थापन प्रबोधीनी ( वने ), कुंडल, जि . सांगली हे दिनांक ३१ मे २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2018 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418/ C.R.125 / F - 7.- Shri A. D. Bhosle (IFS 1999 ) , Chief Conservator of Forests and 
Director General, Kundal Academy of Development , Administration and Management (Forests ), 
Kundal, Dist. Sangli has superannuated from the Government Service on 31st May 2018 (A.N.). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to the Government . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८, २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


चौक , 


महासूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस १४१८ / प्र.क्र .७० / फ - ७. – श्री . मुकेश चुन्नीलाल गणात्रा ( भावसे १९९ ७), जनरल मॅनेजर, एफ.डी.सी.एम. लिमी. दक्षिण 
चंद्रपूर हे दिनांक ३० एप्रिल २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल हंजे , 
कार्यासन अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st May 2018 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418/ C.R.70 / F - 7.- Shri Mukesh Chunnilal Gannatra ( IFS 1997) General Manager, 
South Chandrapur Region , FDCM Ltd., Chandrapur has superannuated from the Government 
Service on 30th April 2018 ( A.N. ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to the Government. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला, ए विंग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि-२०१८ / प्र.क्र .५४ / सेवा -३. - डॉ . नितीन बळीराम जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, गट- अ, जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग ( वेतन बँड 
रु . १५,६००-३९, १०० + ग्रेड वेतन रु. ५,४००) हे दिनांक १ डिसेंबर २०१७ ( म.पू. ) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व . मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० ३१ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . १४१८ / प्र.क्र .७३ / फ - ७. – श्री . सुधाकर तुकाराम जगताप ( भावसे २००३ ), संचालक , कुंडल विकास , प्रशासन व 
व्यवस्थापन प्रबोधीनी ( वने), कुंडल, जि . सांगली हे दिनांक ३० एप्रिल २०१८ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st May 2018 


NOTIFICATION 


No. IFS.1418/ C.R.73 /F - 7.— Shri Sudhakar Tukaram Jagtap ( IFS 2003), Director, Kundal Academy 
of Development, Administration and Management ( Forests), Kundal, Dist. Sangli has superannuated 
from the Government Service on 30th April 2018 (A.N.). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to the Government . 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हिडी ५१८ / प्र.क्र .१०८ / परि - ४. - डॉ . दुर्गाप्पा तुकाराम पवार , प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
कोल्हापूर , हे दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द . ह . कदम , 


शासनाचे अवर सचिव . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


गृह 

विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ), २ रा मजला , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हिडी ०५१८ / प्र.क्र .११५/ परि - ४. – श्री . सर्जेराव शिशुपाल पवार , उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय , जालना, हे दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द . ह . कदम , 


शासनाचे अवर सचिव . 


गृह विभाग 


मंत्रालय (मुख्य इमारत ) , २ रा मजला , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हिडी ०४१८ / प्र.क्र .८७ / 

/परि-४.-श्री. 

मधुकर दादासाहेब वाघमारे , सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, अहमदनगर , हे दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावा 


द . ह . कदम , 


शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


